परिवीक्षाधीन उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी/ 
गट विकास अधिकारी गट-अ यांना पायाभूत 
प्रशिक्षणास उपस्थित राहण्यासाठी 
कार्यमुक्त करणेबाबत. 

राज्यसेवा परीक्षा-२०१९,सीपीटीपी-७. 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मविसे १०२१/२०२१/प्र.क्र.११४/आस्था-३(आ) 
बांधकाम भवन, 24 मर्झबान रोड, मुंबई ४००००१ 
तारीख: ११ फेब्रुवारी,२०२२. 


वाचा:- 
१. शासन निर्णय,सामान्य प्रशासन विभाग क्र.टिआरएन-२०१३/प्र.क्र.८४/१३/१२-अ 
दिनांक २०.१.२०१४ 
२. सामान्य प्रशासन विभाग,कार्यालयीन आदेश क्र. टिआरएन-१०२१/प्र.क्र.२९ 
/सीपीटीपी-अ, दिनांक २४.१२.२०२१. 
३. सामान्य प्रशासन विभाग,शासन पत्र क्र. टिआरएन-१०२१/प्र.क्र.२९/सीपीटीपी-अ, 
दिनांक २९.१२.२०२१. 
४. शासन निर्णय, समक्रमांक दिनांक ०४.०१.२०२२. 
५. उप संचालक यशदा, पुणे यांचे क्र.सीपीटीपी प्रशा/पूर्व तयारी व 
नियोजन/७७/२०२०-२१/सीपीटीपी-७/१११४, दिनांक ०८.०२.२०२२ रोजीचे पत्र. 
प्रस्तावना:- 


महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून राज्यसेवा परीक्षेमधून सरळसेवेने नियुक्‍त होणाऱ्या गट-अ 
आणि गट-ब मधील अधिकाऱ्यांना एकत्रित परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण देण्याबाबतचा निर्णय शासनाने 
उपरोक्त संदर्भ क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये घेतला आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने संदर्भ क्र.२ व 
३ अन्वये कळविल्यानुसार राज्यसेवा मुख्य परीक्षा-२०१९ मधून शिफारस प्राप्त झालेल्या महाराष्ट्र 
विकास सेवा, गट-अ मधील परिवीक्षाधीन उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी/गट विकास अधिकारी गट-अ 
यांना दिनांक १७.०१.२०२२ ते दिनांक ११.०२.२०२२ या कालावधीत जिल्हा संलग्नता प्रशिक्षणासाठी 
संदर्भ क्र.४ येथील शासन निर्णयान्वये जिल्हा वाटप करुन नियुक्‍ती देण्यात आली. उप संचालक 
यशदा, पुणे यांनी संदर्भ क्र.५ येथील पत्रान्वये सुचित केल्यानुसार महाराष्ट्र विकास सेवा गट-अ मधील 
प्रशिक्षणार्थीना Barer, पुणे येथे दिनांक १४.०२.२०२२ पासून सुरु होणाऱ्या पायाभूत प्रशिक्षणास 
उपस्थित राहण्यासाठी कार्यमुक्त करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय: - 

उप संचालक, Baral, पुणे यांनी उपरोक्‍त संदर्भ क्र.५ येथील पत्रान्वये सुचित केल्यानुसार, 
सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट-अ मधील नमूद महाराष्ट्र विकास सेवा, गट-अ मधील १४ परिवीक्षाधीन 
अधिका-यांना यशदा, पुणे येथे दिनांक १४.०२.२०२२ पासून सुरु होणाऱ्या पायाभूत प्रशिक्षणासाठी 
दिनांक १३.०२.२०२२ पर्यंत हजर होण्यास्तव, दिनांक ११.०२.२०२२ (म.नं.) पासून जिल्हा संलग्नता 
प्रशिक्षण कार्यक्रमातून कार्यमुक्त करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मविसे १०२१/२०२१/प्र.क्र.११४/आस्था-३(आ) 


तसेच, संवर्ग उन्नतीकरणातंर्गत प्रशिक्षणाच्या काही भागातून सुट देण्यात आलेल्या सर्वश्री. 
कदम राजेश विलास, मुंडे अमितकुमार ज्ञानेश्वर, पायघन माधव बापुराव, मंडलिक War कोंडिराम या 
४ प्रशिक्षणार्थीना, सुट देण्यात आलेल्या प्रशिक्षणाच्या कालावधीसाठी जिल्हा संलग्नता प्रशिक्षण 
कार्यक्रमांतर्गत ते कार्यरत असलेल्या जिल्हयातील एका गट विकास अधिकाऱ्याना दैनंदिन 
कामकाजात मदत करण्याच्या सुचना संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांना देण्यात 
येत आहेत. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक  २०२२०२१११५१२०३६९२० 
असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SANJAY RAJARAM PAWAR 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT, 


stalCode=400032, ‘Mahi 


laharasht 
2.5.4.20=9300c64809bdf96f4ab55761f66ae1 
5d7703062b0e368c4366203d8b9ac9F, 
ym=6C6A617E06F 1 CEEBBSDED3DCD8 
64C5C838455063, 
ber=65AFD54F6450AB9DA3327C361 


PAWAR Sasser” 
(संजय पवार) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत- 

१. प्रधान सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२. सचिव, ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
३. सर्व विभागीय आयुक्त. 
४. महासंचालक, यडादा , पुणे 
५. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व) 
६. मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व) 
७. सर्व कोषागार अधिकारी. 
८. संबंधित प्रशिक्षणार्थी यांना संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांचेमार्फत 
९. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर 
१०.मुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, नवी मुंबई 
११.अर्थसंकल्प-३, १६ व व्यय-१५, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२.कार्यासन-वित्त-१, आस्था-३, वित्त-९ ग्राम विकास विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 
१३.निवडनस्ती, आस्था-३(3) 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मविसे १०२१/२०२१/प्र.क्र.११४/आस्था-३(आ) 


यशदा, पुणे येथे दिनांक १४.०२.२०२२ पासून सुरु होणाऱ्या पायाभूत प्रशिक्षणासाठी राज्यसेवा 
(मुख्य) परीक्षा-२०१९ मधून शिफारसप्राप्त झालेल्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी / गट विकास 


परिशिष्ट "अ 


अधिकारी, गट-अ मधील १४ परिविक्षाधीन अधिकाऱ्यांची यादी. 


अ.क्र. अधिकाऱ्याचे नांव स्व महसुली | प्रशिक्षणासाठी वाटप 
विभाग करण्यात आलेली 
जिल्हा परिषद 

| 9 | श्री.कासोदे अभिषेक दिपक नाशिक अमरावती 

२ श्री.कदम योगेश विलास पुणे लातूर 

३ | श्री.शोंडगे प्रदिप रामदास पुणे अहमदनगर 

४ | श्री.सावंत अजिक्य दत्तात्रय पुणे रायगड 

५ _  श्री.पखारे अभिजित गहिनीनाथ | औरंगाबाद पुणे 

६ । श्री.वाकचौरे सुहास मारुतराव नाशिक औरंगाबाद 

७  श्री.सूर्यवंशी अजिक्य शहाजी नाशिक सांगली 

८ | श्री.गुंड विवेक मारोतराव नाशिक रत्नागिरी 

९ श्रीम.मुळीक ज्योत्स्ना प्रकाडा औरंगाबाद सोलापूर 

| do | श्रीम.शिंदे सुस्मिता हाहाजीराव पुणे कोल्हापूर 
।_११_ | श्रीम.राणे पूनम भगवान नाशिक ठाणे 
QQ. श्रीम.लाड स्नेहल संजय पुणे नाशिक 
१३ | श्री.जाधव पुंडलिक विश्वनाथ नाशिक भंडारा 
१४ । श्री.तोतेवाड प्रकुल्ल प्रकाशराव | औरंगाबाद वाशीम 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


